सन 2020-29 या आर्थिक वर्षात विविध स््रोताव्दारे 

प्राप्त झालेला निधी पूर्वीची तपशिलवार देयके प्रलंबित 
असतांना संक्षिप्त देयकावर निधी आहरीत करुन हाफकीन 
जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई अंर्तगत खरेदी 
कक्षाकडे वर्ग करुन खर्च करण्यासाठी मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 
गो.ते.रुग्णालय संकूल इमारत, १०वा मजला, 
नविन मंत्राळय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक- २८ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१६/२४०/आरोग्य-८, दि. ७ मार्च, २०१८. 
२. शासन पुरकपत्र क्र.खरेदी-२०१६/२४०/भाग-१/आरोग्य-८, दि. ४ जानेवारी, २०१९. 
३.शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१६/२४०/आरोग्य-८, दिनांक ३१.३.२०२०. 


शासन निर्णय-: 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ अन्वये हाफकीन जीव औषध महामंडळ, मुंबई यांच्या अंतर्गत खरेदी कक्ष 


स्थापन करुन सन २०१७-१८ पासून औषधी, उपकरणे, यंत्रसामुग्री व तदअनुषंगिक वस्तुंसाठी 


अर्थसंकल्पीत निधी संक्षिप्त देयकाद्वारे आहरीत करुन हाफकीन महामंडळ, मुंबई अंतर्गत खरेदी 


कक्षाकडे वर्ग करण्याबाबत निर्णय घेण्यांत आला होता. संदर्भ क्र. २ अन्वये गृह विभागास दिलेल्या 


परवानगीच्या धर्तीवर सार्वजनिक आरोग्य विभागास संक्षिप्त देयकांची तपशीलवार देयके (एसी बिल) 


प्रलंबित असताना दुस-या संक्षिप्त देयकावर निधी आहरित करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत (या 


प्रयोजनार्थ नविन लेखाशिर्ष उपलब्ध होईपर्यंत) विशेष बाब म्हणून मान्यता प्रदान करण्यांत आली होती. 


संदर्भ -३ अन्वये तपशिलवार देयके मार्च, २०२१ पर्यंत कोषागारात सादर करण्यासाठी खास बाब म्हणून 


मान्यता देण्यात आली होती, 


तथापी दिनांक २३ मार्च २०२० पासून कोविड-१९ या संसर्गजन्य महामारीमुळे देशात 


संचारबंदी, साथरोग अधिनियम लागू होता. सबब सन २०१७-१८, सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० या 


आर्थिक वर्षातील संक्षिप्त देयकांवर औषधे, यंत्रसामुग्री,वैद्यकीय उपकरणे, तदअनुषंगिक वस्तु व साधन 


शासन निर्णय क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 


सामुग्री या बाबींच्या खरेदीसाठी आहरीत केलेल्या निधीची तपशिलवार देयके कोषागारात आहरण व 


संवितरण अधिकारी सादर करतील, या अटीवर सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात विविध स्त्रोताव्दारे 


उक्त प्रयोजनासाठी प्राप्त झालेला निधी पुर्वीची तपशिलवार देयके प्रलंबित असताना संक्षिप्त देयकावर 


आहरीत करुन हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई अंर्तगत खरेदी कक्षाकडे वर्ग करुन खर्च 


करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

कोषागारातून संक्षिप्त देयकाद्वारे आहरित केलेल्या निधी संदर्भातील रक्‍कम व तपशिलवार 
देयकांचा ताळमेळ घालून तपशिलवार देयके कोषागारात सादर करण्याची दक्षता आयुक्तालयाने व 
महामंडळाने घ्यावी तसेच याबाबत लेखा आक्षेप येऊ नये, रक्कमेचा अपहार होऊ नये याबाबतचीही 


दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३७१/२०२०/विनिमय, 


दिनांक ९.१२.२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२२१४५६२३६९१७ असा आहे. हा SST 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jamsher 


J ठे mM S h e l es Of 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


Samsher sir 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f 


5cdd15c9826781de5daa02a4ecf3 


. 39fb1d0559ab9d6, cn=Jamsher 
a a V | Samsher 1300 


Date: 2020.12.28 17:28:33 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 
२) अपर मुख्य सचिव, वित्त / वि.सु./नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) प्रधान सचिव, (ले.को. वित्त / सा.आ.वि.), मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 


४) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 


७ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०) मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 
११) सहसचिव / उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) मा.मंत्री (वित्त/सा.आ.वि./वै.शि.व औ.द्र./अ. व औ.प्र. विभाग) यांचे खाजगी सचिव 
१३) मा.राज्यमंत्री (वित्त/सा.आ.वि./वै.शि.व औ.द्र./अ. व औ.प्र. विभाग) यांचे खाजगी सचिव 
१४) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय 
१५) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
१६) व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि., परेल मुंबई 
१७ आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, परेल, मुंबई 
१८) प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


१९) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२०) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

२१) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

२२) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई 

२३) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

२४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

२५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

२६) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय / 
दंत / आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालये 

२७) कार्यासन अधिकारी (विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२८) निवडनस्ती (आरोग्य ८), सा.आ.वि. 


